आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या महिन्यांचा निधी 
वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : बियुडी-१४२४/प्र.क्र.५८/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा- 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांक दिनांक २० ऑगस्ट २०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक: 

उपरोक्त शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील तक्त्यातील रकाना क्रमांक ५ च्या पहिल्या 
ओळीत “ माहे एप्रिल,मे,जून व जुले-२०२४ करिता निधी वितरण रुपये”. याऐवजी “ माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर- 
२०२४ करिता निधी वितरण रुपये” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०८२३१५२८०४९४०७ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA 


BHAIDKAR 
Date: 2024.08.23 15:43:14 +05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

०१.मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
०२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

०३.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

०४.मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०५.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
०६.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
०७.सर्व विभागीय आयुक्त. 

०८.सर्व जिल्हाधिकारी. 

०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


